RNI No. MAHBIL / 2009 / 31748 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप - विभाग 


वर्ष ७ , अंक २३ ] 


मंगळवार , जून २ ९ , २०२१ / आषाढ ८ , शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठे १६ , किंमत : रुपये २६.०० 


असाधारण क्रमांक ३२ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपरिषदा , प्राथमिक शिक्षण आणि स्थानिक निधी लेखापरीक्षा 
अधिनियम यांखालील ( भाग चार - ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना यांव्यतिरिक्त ) 

आदेश व अधिसूचना . 

नगरविकास विभाग 
४ था मजला , मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २ ९ जून , २०२१ . 

अधिसूचना 


1 


महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ . 

क्रमांक एमयुएन . २०१७ / प्र.क्र .१७७ / नवि - १८. — ज्याअर्थी , महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ 
( १ ९ ६५ चा महा . ४० ) ( यात यापुढे ज्याचा उल्लेख ' उक्त अधिनियम ' असा करण्यात आला आहे . ) याच्या कलम ६ चे पोट - कलम ( २ ) 
व कलम ३ चे पोट - कलम ( ३ ) च्या तरतुदीनुसार व त्याअन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार नगरविकास विभाग क्रमांक 
एमयुएन . २०१७ / प्र.क्र . १७७ / नवि -१८ , दिनांक २६ सप्टेंबर , २०१८ याद्वारे महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण , भाग एक - अ मध्य उप 
विभाग , दिनांक २६ सप्टेंबर , २०१८ यामध्ये उद्घोषणा प्रसिद्ध केली असून , महाराष्ट्र शासनाने अमरावती जिल्ह्यातील दर्यापूर या नगरपरिषदेची 
हद्दवाढ करण्याच्या दृष्टीने उक्त अधिनियमाच्या कलम ६ चे पोट - कलम ( १ ) मधील खंड ( क ) या अन्वये अधिसूचना काढण्याच्या आपल्या 
प्रस्तावावर आक्षेप मागविले होते 


3 


आणि ज्याअर्थी , उक्त उद्घोषणेस अनुलक्षून जिल्हाधिकारी , अमरावती यांच्याकडे विहित कालावधीत प्राप्त हरकती व सूचनांचा 
शासनाने विचार केला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , भारताचे संविधानाच्या अनुच्छेद २४३ - थ च्या खंड ( २ ) मध्ये नमूद केलेल्या बाबी विचारात घेऊन महाराष्ट्र शासनाला , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची ' अ ' मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या क्षेत्राचा समावेश करून दर्यापूर नगरपरिषदेच्या सीमांमध्ये फेरफार करणे इष्ट वाटते . 

त्याअर्थी आता , उक्त अधिनियमाचे कलम ६ चे पोट - कलम ( १ ) मधील खंड ( क ) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा व इतर सर्व 
अधिकारांचा वापर करून , महाराष्ट्र शासन , याद्वारे उक्त अधिनियमाच्या कलम ६ चे पोट - कलम ( १ ) मधील खंड ( क ) अन्वये अनुसूची ' अ ' 
मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या क्षेत्राचा समावेश करून दर्यापूर नगर परिषदेच्या सीमांमध्ये फेरफार करीत आहे . दर्यापूर नगर परिषदेच्या सुधारित 
सीमा अनुसूची ' ब ' मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे असतील . 


भाग एक - अ ( म.उ.वि . ) - ३२-१ 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ मध्य उप - विभाग , जून २ ९ , २०२१ / आषाढ ८ , 


शके १ ९ ४३ 


अनुसूची ' अ ' 
दर्यापूर नगरपरिषदेच्या हद्दीत समाविष्ट करावयाच्या स्थानिक क्षेत्राचा तपशील 

नगरपरिषद दर्यापूर हद्दवाढ प्रस्तावातील अनुसूची : - अ 
( अ ) मौजा दर्यापूर पुर्वेकडील भागातील सर्व्हे नंबर : 

( १ ) महसुली गाव जहानपूर सर्व्हे नं . : - २ , ३ , ४ , ५ , ३१ , ४४ , ४५ 
( २ ) महसुली गाव पेठ ईतबारपूर , सर्व्हे नं . २५ , २६ , २ ९ , ३२ 

( ३ ) महसुली गाव चांदुर सर्व्हे नं . १३ ९ 
( ब ) मौजा बाभळी पश्चिमेकडील भागाकडील सर्व्हे नं . : 
( १ ) महसुली गाव लोधीपूर सर्व्हे नं . : - ४ , ५ , ६ , ७ , ८ , ६१ , ६२ , ६३ , ६४ , ६५ , ६६ , ६७ , ९ ३ , ९ ४ , ९ ५ , ९ ६ , ९ ७ , १० ९ , ११० , 

१११ , ११२ , ११३ , ११४ . 
( क ) मौजा बाभळी उत्तेरकडील भागातील सर्व्हे नं . : 

( १ ) महसुली गाव लोधीपूर सर्व्हे नं . १०६ , १०७ , १०८ , १ ९ ६ , २३७ , २३८ , २३ ९ , २४० , २४१ , २४२ , २४३ , २४४ , २४५ , ३५ , ३७ . 

( २ ) महसुली गाव लेहगाव , सर्व्हे नं . २४६ , २४७ , २४८ , २४ ९ , २५० , २५१ , २५२ , २५६ , २६५ , २६६ . 
( ड ) मौजा दर्यापूर उत्तरेकडील भागातील सर्व्हे नं . : - 

( १ ) महसुली गाव पेठ ईतबारपूर सर्व्हे नं . १३७ . 
मौजा दर्यापूर पूर्वेकडील भागातील सर्व्हे नं . : 
( १ ) महसुली गाव गणेशपूर स . नं . : - ३३ , ३४ , ३५ , ३६ , ३७ , ३८ , ४० , ४६ , ४७ , ४८ , ४ ९ , ५० , ५१ , ५२ , ५३ , ७६ , ७७ , ७८ , 

७ ९ , ८० , ८१ , ९ १ , ९ २ , ९ ३ , ९ ४ , ९ ५ , ९ ६ , ९ ७ , ९ ८ , ९९ , १०० , १०१ , १३१ . 
( फ ) मौजा गणेशपूर दक्षिणेकडील भागातील सर्व्हे नं . : 
( १ ) महसुली गाव गणेशपूर सर्व्हे नं . : - ५ , ६ , ७ , ८ , ९ , १० , ११ , १२ , १३ , १४ , १५ , १६ , १७ , १८ , २१ , २२ , २३ , २४ , २५ , ३४ , 

५४ , ५५ , ५७ . 
( ग ) मौजा दर्यापूर दक्षिणेकडील भागातील सर्व्हे नं . : 
( १ ) महसुली गाव गणेशपूर सर्व्हे नं . : - ८ ९ , १०२ , १०३ , १०४ , १०५ , १०८ , १० ९ , ११० , १११ , ११२ , ११३ , ११६ , ११७ , ११८ , ११ ९ , 

१२० , १२१ . 


( ह ) मौजा बानोसा दक्षिणेकडील भागातील सर्व्हे नं . : - 
( १ ) महसुली गाव शिवर सर्व्हे नं . ९ चा काही भाग , १० चा काही भाग , ११ , १२ , १३ , १४ , १५ , १६ , १७ , १८ , १ ९ , २० , २१ , २२ , २३ , 

२४ , २५ , २६ , २७ , २८ , २ ९ . 


अनुसूची ' ब ' 
अनुसूची ' अ ' मध्ये नमूद केलेले स्थानिक क्षेत्र समाविष्ट केल्यानंतर 

दर्यापूर नगरपरिषदेच्या सुधारित सीमा 
पूर्व बाजू : - मौजा दर्यापूर सर्व्हे नं . ५ चे उत्तर पूर्व कोपऱ्यापासून दक्षिणे कडे मौजा दर्यापूर चे सर्व्हे नं . ५ चे पूर्व दक्षिण कोपऱ्या पर्यंत पुढे 

पुर्वे कडे मौजा दर्यापूर सर्व्हे नं . २५ चे उत्तर पूर्व कोपऱ्यापर्यंत पुढे दक्षिणे कडे मौजा दर्यापूर सर्व्हे नं . २५ , २६ , २८ चे पूर्व 
बाजुचे धुऱ्याधुऱ्याने मौजा दर्यापूर सर्व्हे नं . ३४ चे दक्षिण पूर्व कोपऱ्यापर्यंत पुढे पूर्वेकडे मौजा दर्यापूर सर्व्हे नं . ३१ चे उत्तर पूर्व 
कोपऱ्यापर्यंत पुढे दक्षिणेकडे मौजा दर्यापूर सर्व्हे नं . ३१ , ३३ , ५१ , चे पूर्व बाजुचे धुऱ्याधुऱ्याने मौजा दर्यापूर सर्व्हे नं . ५३ चे 
दक्षिण पूर्व कोपऱ्यापर्यंत पुढे पश्चिमेकडे मौजा दर्यापूर सर्व्हे नं .७७ चे उत्तर पूर्व कोपऱ्यापर्यंत पुढे दक्षिणे कडे मौजा दर्यापूर सर्व्ह 
नं . ७७ , ७६ , ८० चे पूर्व बाजुचे धुऱ्याधुऱ्याने मौजा दर्यापूर सर्व्हे नं . ८० चे दक्षिण पूर्व कोपऱ्यापर्यंत पुढे पश्चिमेकडे मौजा 
दर्यापूर सर्व्हे नं . ८१ चे उत्तर पूर्व कोपऱ्यापर्यंत पुढे दक्षिणेकडे मौजा दर्यापूर सर्व्हे नं . ८१ चे दक्षिण पूर्व कोपऱ्यापर्यंत पुढे दक्षिणे 
कडे मौजा गणेशपूर सर्व्हे नं . २५ , २४ , २३ , २२ चे धुऱ्याधुऱ्याने मौजा गणेशपूर सर्व्हे नं . २२ चे दक्षिण पूर्व कोपऱ्यापर्यंत पुढे 
पश्चिमेकडे मौजा गणेशपूर सर्व्हे नं . २२ , २१ चे दक्षिण बाजूचे धुऱ्याधुऱ्याने मौजा गणेशपूर सर्व्हे नं . ३४ व १४ चे 


मधुन रेल्वे 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ मध्य उप - विभाग , जून २ ९ , २०२१ / आषाढ ८ , शके १ ९ ४३ 


३ 


पश्चिम बाजू : 


रुळापर्यत पुढे दक्षिणेकडे रेल्वे लाईनने मौजा गणेशपुर सर्व्हे नं . ३५ चे दक्षिण बाजुचे धुऱ्यापर्यंत रेल्वे रुळाचे पूर्व बाजुपर्यत पुढे 

मौजा गणेशपूर सर्व्हे नं . ५४ चे दक्षिण पूर्व कोपऱ्यापर्यत . 
दक्षिण बाजू : - मौजा गणेशपूर सर्व्हे नं . ५४ चे दक्षिण पूर्व कोपऱ्यापासून पश्चिमेकडे मौजा गणेशपुर सर्व्हे नं . ५७ चे दक्षिण पश्चिम 

कोपऱ्यापर्यंत पुढे उत्तरेकडे मौजा गणेशपूर सर्व्हे नं . १२ चे दक्षिण पश्चिम कोपऱ्यापर्यत पुढे पश्चिमेकडे मौजा गणेशपुर सर्वे 
नं . ६ चे दक्षिण पश्चिम कोपऱ्यापर्यंत पुढे मौजा गणेशपुर सर्व्हे नं . ५ चे धुऱ्याधुऱ्याने मौजा गणेशपुर सर्व्हे नं . ५ चे दक्षिण 
पश्चिम कोपऱ्यापर्यत पुढे उत्तरेकडे मौजा बनोसा सर्व्हे नं . १८ चे दक्षिण पूर्व कोपऱ्यापर्यंत पुढे पश्चिमेकडे मौजा बनोसा 
सर्व्हे नं . १८ , १ ९ , २१ , २४ , २५ , २६ , २७ चे दक्षिण बाजूचे धुऱ्याधुऱ्याने चंद्रभागा नदी ओलांडून नदीचे पश्चिम बाजुचे 
किनाऱ्यापर्यत . 
चंद्रभागा नदीचे पश्चिम बाजुने उत्तरेकडे नदी काठाकाठाने मौजा बाभळी सर्व्हे नं . ५ चे दक्षिण पूर्व कोपऱ्यापर्यंत पुढे 
पश्चिमेकडे मौजा बाभळी सर्व्हे नं . ८ चे दक्षिण पश्चिम कोपऱ्यापर्यंत पुढे उत्तरेकडे मौजा बाभळी सर्व्हे नं . ६३ चे दक्षिण 
पूर्व कोपऱ्यापर्यत पुढे पश्चिमेकडे मौजा बाभळी सर्व्हे नं . ६१ चे दक्षिण पश्चिम कोपऱ्यापर्यत पुढे उत्तरेकडे मौजा बाभळी 

सर्व्हे नं . ११४ चे उत्तर पश्चिम कोपऱ्यापर्यत . 
उत्तर बाजू : - मौजा बाभळी सर्व्हे नं . ११४ चे उत्तर पश्चिम कोपऱ्यापासून मौजा बाभळी सर्व्हे नं . ११४ , १११ , ११० , १०८ , १०७ चे उत्तर 

बाजुचे धुऱ्याधुऱ्याने मौजा बाभळी सर्व्हे नं . १०७ चे उत्तर पूर्व कोपऱ्यापर्यंत पुढे उत्तरेकडे मौजा बाभळी सर्व्हे नं . २४४ चे उत्तर 
पश्चिम कोपऱ्यापर्यंत पुढे पूर्वेकडे मौजा बाभळी सर्व्हे नं . २४३ चे कोपऱ्यापर्यंत पुढे उत्तरेकडे मौजा बाभळी सर्व्हे नं .१ ९ ६ चे 
दक्षिण धुऱ्यापर्यत पुढे मौजा बाभळी सर्व्हे नं . १ ९ ६ चे दक्षिण पश्चिम कोपऱ्यापर्यंत पुढे उत्तरेकडे मौजा लोधीपुर गट नं . ३५ चे 
उत्तर पश्चिम कोपऱ्यापर्यंत पुढे पूर्वेकडे मौजा बाभळी सर्व्हे नं .२३७ चे उत्तर पूर्व कोपऱ्यापर्यत पुढे दक्षिणे कडे सर्व्हे नं . २३८ 
चे दक्षिण पूर्व कोपऱ्यापर्यत पुढे पूर्वेकडे भुलेश्वरी नदीचे पात्रापर्यंत पुढे भुलेश्वरी नदीचे काठाकाठाने चंद्रभागा नदीचे बाभळी 
मेळापर्यत पुढे पुर्वे कडे चंद्रभागा नदीचे काठाकाठाने मौजा बाभळी सर्व्हे नं . २५१ चे दक्षिण पश्चिम कोपऱ्यापर्यत पुढे मौजा 
बाभळी सव्र्हे नं . २५१ चे उत्तर पश्चिम कोपऱ्यापर्यंत पुढे मौजा दर्यापूर सर्व्हे नं . १३७ चे उत्तर पूर्व कोपऱ्यापर्यंत पुढे दक्षिणेकडे 
चंद्रभागा नदीपर्यत पुढे नदीचे काठाकाठाने मौजा दर्यापूर सर्व्हे नं . १३ ९ चे कोपऱ्यापर्यत पुढे पूर्वेकडे मौजा दर्यापूर सर्व्हे नं . 

५ 

चे 
उत्तर पूर्व कोपऱ्यापर्यत . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


सतीश मोघे , 
शासनाचे उप सचिव . 


भाग एक - अ ( म.उ.वि . ) - ३२-१अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ मध्य उप - विभाग , जून २ ९ , २०२१ / आषाढ ८ , 


शके १ ९ ४३ 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 
4th Floor , Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 29th June 2021 . 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA MUNICIPAL COUNCILS , NAGAR PANCHAYATS AND INDUSTRIAL TOWNSHIPS ACT , 1965 . 


No. MUN - 2017 / C.R.177 / UD18 . — Whereas , by the Government Proclamation , Urban 
Development Department , No. MUN - 2017 / C.R.177 / UD18 , dated 26th September , 2018 
Maharashtra Government Gazette , extraordinary Part 1 - A Central Sub - Division , dated 26th 
September , 2018 , issued in exercise of the powers conferred by sub - section ( 2 ) of section 6 read 
with sub - section ( 3 ) of section 3 of the Maharashtra Municipal Councils , Nagar Panchayats and 
Industrial Townships Act , 1965 ( Mah.XL of 1965 ) ( hereinafter referred to as " the said Act ” ) , the 
Government of Maharashtra had invited the objections to its proposal to issue a notification 
under clause ( a ) of sub - section ( 1 ) of section 6 of the said Act , to alter the limits of the Municipal 
area of the Daryapur Municipal Council in Amravati District , so as to include therein the local 
areas specified in Schedule ‘ A’appended to the said Proclamation ; 


And whereas , the Government has considered the objections and suggestions so received by 
the Collector , Amravati District pursuant to the said Proclamation received within the period 
specified therein ; 


And whereas , having regards to the factors mention in clause ( 2 ) of article 243 - Q of the 
Constitution of India , the Government of Maharashtra considers it expedient to alter the limits of 
the Daryapur Municipal Council in Amravati District so as to include therein the areas specified 
in Schedule “ A ” appended hereto . 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by clause ( a ) , sub - section ( 1 ) of section 6 of 
the said Act , and of all other powers enabling it in that behalf , the Government of Maharashtra 
hereby , alters the limits of the Municipal area of the Daryapur Municipal Council in Amravati 
District , so as to include therein the local areas specified in Schedule ‘ A ’ appended hereto and 
declares that the revised boundaries of the Daryapur Municipal Council so altered shall be such 
as shown in Schedule “ B ” appended hereto . 


Schedule “ A ” 


Description of the local area to be included in the limits of the Municipal area of the 

Daryapur Municipal Council 


Schedule of Proposals for the City Council Daryapur Schedule- A 


( A ) Mauja Daryapur East side survey number : 


( 1 ) Revenue village Jahanpur survey numbers : 2 , 3 , 4 , 5 , 31 , 44 , 45 


( 2 ) Revenue village Peth Itbarpur survey numbers : 25 , 26 , 29 , 32 


( 3 ) Revenue village Chandur survey number : 139 


( B ) Mauja Babhali west side survey number : 
( 1 ) Revenue village Lodhipur survey numbers : 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 61 , 62 , 63 , 64 , 65 , 66 , 67 , 93 , 94 , 95 , 

96 , 97 , 109 , 110 , 111 , 112 , 113 , 114 , 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ मध्य उप - विभाग , जून २ ९ , २०२१ / आषाढ ८ , शके १ ९ ४३ 


( C ) Mauja Bhabhali North side survey number : 
( 1 ) Revenue village Lodhipur survey numbers : 106 , 107 , 108 , 196 , 237 , 238 , 239 , 240 , 241 , 242 , 

243 , 244 , 245 , 35 , 37 . 
( 2 ) Revenue village Lehgaon survey numbers : 246 , 247 , 248 , 249 , 250 , 251 , 252 , 256 , 265 , 266 . 


( D ) Mauja Daryapur North side survey number : 

( 1 ) Revenue village Peth Itbarpur survey numbers : 137 


( E ) 


Mauja Daryapur east side survey number : 
( 1 ) Revenue village Ganeshpur survey numbers : 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 40 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50 , 51 , 

52 , 53 , 76 , 77 , 78 , 79 , 80 , 81 , 91 , 92 , 93 , 94 , 95 , 96 , 97 , 98 , 99 , 100 , 101 , 131 . 


( F ) Mauja Ganeshpur South side survey number : 
( 1 ) Revenue village Ganeshpur survey numbers : 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 21 , 

22 , 23 , 24 , 25 , 34 , 54 , 55 , 57 . 


( G ) 


Mauja South side survey number : 
( 1 ) Revenue village Ganeshpur survey numbers : 89 , 102 , 103 , 104 , 105 , 108 , 109 , 110 , 111 , 112 , 

113 , 116 , 117 , 118 , 119 , 120 , 121 . 


( H ) 


Mauja Banosa south side survey number : 
( 1 ) Revenue village Shivar some part of survey number 9 and survey number : 10 , 11 , 12 , 13 , 

14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 . 


Schedule " B " 


Revised boundries of the Daryapur Municipal Council after inclusion of the local area 

specified in Schedule " A ” 


East Side - From North East Corner of Mauja Daryapur Survey No. 5 towards south upto South 

East corner Mauja Daryapur Survey No. 5 further upto north east corner of Survey 
No. 25 , then further towards south by farm bund or S. N. 25 , 26 , 28 upto south east 
corner of Mauja Daryapur Survey No. 34 then towards east upto north east corner 
of Mauja Daryapur Survey No. 31 then further towards south by east side farm 
bund or S. N. 31 , 33 , 51 upto South East corner Mauja Daryapur Survey No. 53 
then towards west upto north east corner of Mauja Daryapur Survey No. 77 then 
towards south by east side farm bund or Mauja Daryapur Survey No. 77 , 76 , 80 
upto South East corner Mauja Daryapur Survey No. 80 then towards south east 
corner of Mauja Daryapur Survey No. 81 then towards south east corner of Mauja 
Daryapur Survey No. 81 then towards south by farm bund or Mauja Ganeshpur 
Survey No. 25 , 24 , 23 , 22 up to South East corner Mauja Ganeshpur Survey No. 22 
then towards west by south side farm bund or Mauja Ganeshpur Survey No. 22 , 21 
through Mauja Ganeshpur Survey No. 34 , 14 upto railway line upto South East 
corner Mauja Ganeshpur Survey No. 54 


South Side - From South East corner Mauja Ganeshpur Survey No. 54 towards west up to South 

West corner of Mauja Ganeshpur Survey No. 57 , then towards North up to South 
east corner of Mauja Ganeshpur Survey No. 12 , then towards West up to south 
west corner of Mauja Ganeshpur Survey No. 6 , then by farm bund of Mauja 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ मध्य उप - विभाग , जून २ ९ , २०२१ / आषाढ ८ , शके १ ९ ४३ 


Ganeshpur Survey No. 5 up to South west corner of Mauja Ganeshpur Survey No. 
5 , then towards North upto South east corner Mauja Banosa Survey No. 18 then by 
south side farm bund of Mauja Banosa Survey No. 18 , 19 , 21 , 24 , 25 , 26 , 27 by 
crossing Chandrabhaga river up to west bank . 


West Side - From west side of Chandrabhaga river along bank up to south east corner of Mauja 

Babhali Survey No. 5 then towards West upto south west corner of Mauja Babhali 
Survey No. 8 then towards north upto south east corner of Mauja Babhali Survey 
No.63 then towards west upto south west corner of Mauja Babhali Survey No.61 
then towards north upto north west corner of Mauja Babhali Survey No. 114 . 


North Side - From north west corner of Mauja Babhali Survey No. 114 upto north side farm 

bund of Mauja Babhali Survey No. 114 , 111 , 110 , 108 , 107 upto north east corner of 
Mauja Babhali Survey No. 107 then towards north up to north west corner of 
Mauja Babhali Survey No. 244 then towards east up to corner of Mauja Babhali 
Survey No. 243 then towards north upto south side farm bund Mauja Babhali 
Survey No. 196 then upto south west corner of Mauja Babhali Survey No. 196 then 
towards north up to north west corner of Mauja Lodhipur Gut No. 35 then towards 
east up to north east corner of Mauja Babhali Survey No. 237 then towards south 
up to south east corner of Mauja Babhali Survey No. 238 then towards east by 
Buleshwari river bank upto Sangam of Chandrabhaga Buleshwari River then 
towards east by Chandrabhaga River bank upto south west corner of Mauja 
Babhali Survey No. 251 then upto north west corner of Mauja Babhali Survey No. 
251 then upto north east corner of Mauja Daryapur Survey No. 137 then towards 
south upto River Chandrabhaga further by river bank upto corner of Mauja 
Daryapur Survey No.139 then towards east upto north east corner of Mauja 
Daryapur Survey No. 5 . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


SATISH MOGHE , 
Deputy Secretary to Government . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ मध्य उप - विभाग , जून २ ९ , २०२१ / आषाढ ८ , 


शके १ ९ ४३ 


७ 


1 


ग्रामविकास विभाग 
बांधकाम भवन , २५ , मझबान पथ , फोर्ट 
मुंबई ४०० ००१ , दिनांक २ ९ जून २०२१ . 

अधिसूचना 


महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम , १ ९ ६१ . 

क्रमांक झेडपीबी २०१८ / प्र.क्र . ७६ / दर्यापूर ( १ ) /पं.रा . ५. - महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या अधिनियम , १ ९ ६१ ( सन १ ९ ६२ 
चा महा . अधि . पांच ) यांचे कलम ४ चे पोट - कलम ( १ ) यासह कलम २५४ चे पोट - कलम ( १ ) चा खंड ( क ) अन्वये प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारांचा आणि त्याबाबतीत महाराष्ट्र शासनास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून , महाराष्ट्र शासन याद्वारे 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूचीच्या स्तंभ ( ५ ) मध्ये नमूद विनिर्दिष्ट केलेल्या भूमापन क्रमांक समाविष्ट असलेली स्थानिक क्षेत्रे स्तंभ ( ६ ) मध्ये 
त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या दिनांकापासून अमरावती जिल्ह्यातून वगळीत आहे . 


अनुसूची 


अ.क्र . 


जिल्हा 


गट 


स्थानिक क्षेत्र 


वगळण्याचा दिनांक 


निवडणूक 
विभाग 
( ४ ) 


( १ ) 


( ५ ) 


( ६ ) 


( २ ) 
अमरावती 


( ३ ) 
दर्यापूर 


१ 


खल्लार 


२ ९ जून २०२१ 


५ , 


( अ ) मौजा दर्यापूर पूर्वेकडील भागातील सर्व्हे नं . 
( १ ) महसुली गाव जहानपूर 

सर्व्ह 
नं.- २ , ३ , ४ , ५ , ३१ , ४४ , ४५ 
( २ ) महसुली गाव पेठ ईतबारपूर सर्वे 

नं . - २५ , २६ , २ ९ , ३२ 
( ३ ) महसुली गाव चांदुर सर्व्हे नं . - १३ ९ 
( ब ) मौजा बाभळी पश्चिमेकडील भागातील सर्व्हे नं . 
( १ ) महसुली गाव लोधीपूर सर्व्हे नं.- ४ , 

६ , ७ , ८ , ६१ , ६२ , ६३ , ६४ , ६५ , 
६६ , ६७ , ९ ३ , ९ ४ , ९ ५ , ९ ६ , ९ ७ , 

१० ९ , ११० , १११ , ११२ , ११३ , ११४ 
क ) मौजा बाभळी उत्तरेकडील भागातील सर्व्हे नं. 
( १ ) महसुली गाव लोधीपूर सर्व्हे नं- १०६ , 

१०७ , १०८ , १ ९ ६ , २३७ , २३८ , २३ ९ , 
२४० , २४१ , २४२ , २४३ , २४४ , 

२४५ , ३५ , ३७ 
( २ ) महसुली गाव लेहगाव सर्व्हे नं.- २४६ , 

२४७ , २४८ , २४ ९ , २५० , २५१ , 

२५२ , २५६ , २६५ , २६६ 
( ड ) मौजा दर्यापूर उत्तरेकडील भागातील सर्व्हे नं. 
( १ ) महसुली गाव पेठ ईतबारपूर सर्व्हे नं. 

१३७ 
( अ ) मौजा दर्यापूर पूर्वेकडील भागातील सर्व्हे नं . 
( १ ) महसुली गाव गणेशपूर सर्वे नं.- ३३ , 

३४ , ३५ , ३६ , ३७ , ३८ , ३ ९ , ४० , 
४६ , ४७ , ४८ , ४ ९ , ५० , ५१ , ५२ , 
५३ , ७६ , ७७ , ७८ , ७ ९ , ८० , ८१ , 
९ १ , ९ २ , ९ ३ , ९ ४ , ९ ५ , ९ ६ , ९ ७ , ९ ८ , 
९९ , १०० , १०१ , १३१ 


गायवाडी 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ मध्य उप - विभाग , जून २ ९ , २०२१ / आषाढ ८ , शके १ ९ ४३ 


अ.क्र . 


जिल्हा 


गट 


स्थानिक क्षेत्र 


वगळण्याचा दिनांक 


निवडणूक 
विभाग 
( ४ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ६ ) 


( ५ ) 
ब ) मौजा गणेशपूर दक्षिणेकडील भागातील सर्व्हे नं. 
( १ ) महसुली गाव गणेशपूर सर्व्हे नं.- ५ , ६ , 

७ , ८ , ९ , १० , ११ , १२ , १३ , १४ , १५ , 
१६ , १७ , १८ , २१ , २२ , २३ , २४ , २५ , 

३४ , ५४ , ५५ , ५७ 
( क ) मौजा दर्यापूर दक्षिणेकडील भागातील सर्व्हे नं. 
( १ ) महसुली गाव गणेशपूर सर्व्हे नं.- ८ ९ , 

१०२ , १०३ , १०४ , १०५ , १०८ , १० ९ , 
११० , १११ , ११२ , ११३ , ११६ , ११७ , 

११८ , ११ ९ , १२० , १२१ 
( अ ) मौजा बानोसा दक्षिणेकडील भागातील सर्व्हे नं. 
( १ ) महसुली गाव शिवर सर्व्हे नं.- ९ चा 

काही भाग , १० चा काही भाग , ११ , १२ , 
१३ , १४ , १५ , १६ , १७ , १८ , १ ९ , २० , 
२१ , २२ , २३ , २४ , २५ , २६ , २७ , 
२८ , २ ९ . 


पिंपळोद 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


लहुराज माळी ( भा.प्र.से. ) , 

शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ मध्य उप - विभाग , जून २ ९ , २०२१ / आषाढ ८ , 


शके १ ९ ४३ 


९ 


RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT 
Bandhkam Bhavan , 25 , Marzban Path , Fort , 
Mumbai 400 001 , dated the 29th June 2021 . 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA ZILLA PARISHADS AND PANCHAYAT SAMITIES ACT , 1961 . 

No. ZPB2018 / C.R.76 / Daryapur ( 1 ) / PR 5.- In exercise of the powers conferred by clause ( a ) of 
sub - section ( 1 ) of section 254 read with sub - section ( 1 ) of section 4 of the Maharashtra Zilla 
Parishads and Panchayat Samitis Act , 1961 ( Mah . V of 1962 ) , and of all other powers enabling it 
in this behalf , the Government of Maharashtra hereby excludes from the Amravati District , the 
local areas specified in column ( 5 ) of the Schedule appended hereto , with effect from the date 
mentioned in column ( 6 ) thereof . 


SCHEDULE 


District 


Block 


Local areas 


Sr. 
No. 
( 1 ) 


Electoral 
Division 

( 4 ) 
Khallar 


Date of 
exclusion 

( 6 ) 
29.06.2021 


( 2 ) 


( 3 ) 
Daryapur 


1 . 


Amaravati 


( 5 ) 
A ) Survey No. of areas on the east 
side of Mauja Daryapur : 
1 ) Revenue Village Jahanpur 

Sr. Nos.- 2 , 3 , 4 , 5 , 31 , 44 , 45 ; 
2 ) Revenue Village 

Peth Itabarpur Sr. Nos.- 25 , 26 , 

29 , 32 ; 
3 ) Revenue Village Chandur 

Sr. No. 139 ; 
B ) Survey No. of the areas in Mauja 
Bhabhali West : 

1 ) Revenue Village Lodhipur 
Sr. Nos . - 4 , 5 , 6 , 7 , 8,61 , 62 , 63 , 
64 , 65 , 66 , 67 , 93 , 94 , 95 , 96 , 97 , 

109 , 110 , 111 , 112 , 113 , 114 ; 
C ) Survey No. of the areas in Mauja 
Bhabhali North : 
1 ) Revenue Village Lodhipur 

Sr. Nos . - 106 , 107 , 108 , 196 , 
237 , 238 , 239 , 240 , 241 , 242 , 

243 , 244 , 245 , 35 , 37 ; 
2 ) Lehagaon Sr. Nos. 

246,247,248,249,250,251 , 252 , 

256 , 265 , 266 ; 
D ) Survey No. of the areas of Mauja 
Daryapur North : 

1 ) Revenue Village Peth 
Itabarpur Sr. No. 137 ; 


भाग एक - अ ( म.उ.वि . ) - ३२-२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ मध्य उप - विभाग , जून २ ९ , २०२१ / आषाढ ८ , शके १ ९ ४३ 


2 . 


Amaravati 


Daryapur 


Gayavadi 


> 


A ) Survey No. of areas on the East 

side of Mauja Daryapur : 
1 ) Revenue Village Ganeshpur Sr. 

Nos . - 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 
40 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50 , 51 , 52 , 53 , 
76 , 77 , 78 , 79 , 80 , 81 , 91 , 92 , 93 , 
94 , 95 , 96 , 97 , 98 , 99 , 100 , 101 , 

131 ; 
B ) Survey No. of the areas of 

MaujaGaneshpur South : 
1 ) Revenue Village Ganeshpur Sr. 

Nos.- 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 
14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 21 , 22 , 23 , 24 , 

25 , 34 , 54 , 55 , 57 . 
C ) Survey No. of the areas of Mauja 

Daryapur South : 
1 ) Revenue Village Ganeshpur Sr. 

Nos.- 89 , 102 , 103 , 104 , 105 , 108 , 
109 , 110 , 111 , 112 , 113 , 116 , 117 , 
118 , 119 , 120 , 121 ; 


3 . 


Amaravati 


Daryapur 


Pimplod 


A ) Survey No. of the areas of 

MaujaBanosa South : 
1 ) Revenue Village Shivar Sr. Nos. 

Some part of 9 , some part of 10 , 
11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 
20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 
29 . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


LAHURAJ MALI ( I.A.S. ) , 
Deputy Secretary to Government . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ मध्य उप - विभाग , जून २ ९ , २०२१ / आषाढ ८ , 


शके १ ९ ४३ 


११ 


ग्रामविकास विभाग 
बांधकाम भवन , २५ , मर्झबान पथ , फोर्ट , 
मुंबई ४०० ००१ , दिनांक २ ९ जून , २०२१ . 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र 

जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम , १ ९ ६१ . 

क्रमांक झेडपीबी २०१८ / प्र.क्र . ७६ / दर्यापूर ( २ ) /पं.रां.५.—महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या अधिनियम , १ ९ ६१ ( सन 
१ ९ ६२ चा महा . अधिनियम - पाच ) यांचे कलम ५ यासह कलम २५६ चे पोट - कलम ( १ ) चा खंड ( ख ) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा आणि त्याबाबतीत महाराष्ट्र शासनास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करुन , महाराष्ट्र शासन याद्वारे यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूचीच्या स्तंभ ( ५ ) मध्ये नमूद विनिर्दिष्ट केलेल्या भूमापन क्रमांकाचा समावेश असलेले स्थानिक क्षेत्रे स्तंभ क्रमांक ( ६ ) मध्ये 
त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या दिनांक २ ९ जून २०२१ पासून अमरावती जिल्ह्याच्या दर्यापूर गटातून वगळीत आहे आणि त्या प्रयोजनार्थ 
शासकीय अधिसूचना , ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग , क्रमांक पीएसई १० ९ ६ / प्र.क्र .११४ / ०५ , दिनांक १ ९ सप्टेंबर १ ९९ ६ मध्ये 
खालीलप्रमाणे सुधारणा करीत आहे : 

उक्त अधिसूचनेच्या अनुसूचीमध्ये , अमरावती जिल्ह्याशी संबंधित नोंद २३ मध्ये दर्यापूर तालुक्याशी संबंधित स्तंभ ( ३ ) मधील नोंदी 
समोर स्तंभ ( ४ ) मध्ये ' दर्यापूर या शब्दाऐवजी पुढील मजकूर दाखल करण्यात येईल . 

दर्यापूर गट खालील स्थानिक क्षेत्र वगळून : 
( १ ) महसुली गाव जहानपूर सर्व्हे नं.- २ , ३ , ४ , ५ , ३१ , ४४ , ४५ ; 
( २ ) महासुली गाव पेठ ईतबारपूर सर्व्हे नं . - २५ , २६ , २ ९ , ३२ , १३७ ; 
( ३ ) महसुली गाव चांदुर सर्व्हे नं . - १३ ९ ; 

( ४ ) महसुली गाव लोधीपूर सर्व्हे नं.- ४ , ५ , ६ , ७ , ८ , ६१ , ६२ , ६३ , ६४ , ६५ , ६६ , ६७ , ९ ३ , ९ ४ , ९ ५ , ९ ६ , ९ ७ , १० ९ , ११० , 
१११ , ११२ , ११३ , ११४ , १०६ , १०७ , १०८ , १ ९ ६ , २३७ , २३८ , २३ ९ , २४० , २४१ , २४२ , २४३ , २४४ , २४५ , ३५ , ३७ ; 

( ५ ) महसुली गाव लेहगाव सर्व्हे नं.- २४६ , २४७ , २४८ , २४ ९ , २५० , २५१ , २५२ , २५६ , २६५ , २६६ ; 

( ६ ) महसुली गाव गणेशपूर सर्व्हे नं.- ५ , ६ , ७ , ८ , ९ , १० , ११ , १२ , १३ , १४ , १५ , १६ , १७ , १८ , २१ , २२ , २३ , २४ , २५ , ३४ , 
३५ , ५४ , ५५ , ५७ , ३३ , ३४ , ३५ , ३६ , ३७ , ३८ , ३ ९ , ४० , ४६ , ४७ , ४८ , ४ ९ , ५० , ५१ , ५२ , ५३ , ७६ , ७७ , ७८ , ७ ९ , ८० , ८१ , 
९ १ , ९ २ , ९ ३ , ९ ४ , ९ ५ , ९ ६ , ९ ७ , ९ ८ , ९९ , १०० , १०१ , १३१ , ८ ९ , १०२ , १०३ , १०४ , १०५ , १०८ , १० ९ , ११० , १११ , ११२ , ११३ , ११६ , 
११७ , ११८ , ११ ९ , १२० , १२१ ; 

( ७ ) महसुली गाव शिवर सर्व्हे नं.- ९ चा काही भाग , १० चा काही भाग , ११ , १२ , १३ , १४ , १५ , १६ , १७ , १८ , १ ९ , २० , २१ , २२ , 
२३ , २४ , २५ , २६ , २७ , २८ , २ ९ . ' ' . 

अनुसूची 
जिल्हा . 

गट निर्वाचक स्थानिक क्षेत्र 

वगळण्याचा 

दिनांक 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) ( ४ ) ( ५ ) 

( ६ ) 
१ . अमरावती दर्यापूर लेहगाव ( १ ) महसुली गाव जहानपूर सर्व्हे नं.- २ , ३ , २ ९ जून २०२१ 

४ , ५ , ३१ , ४४ , ४५ 
( २ ) महासुली गाव पेठ ईतबारपूर सर्व्हे नं. 

२५ , २६ , २ ९ , ३२ , १३७ 
( ३ ) महसुली गाव चांदुर सर्व्हे नं . - १३ ९ 
( ४ ) महसुली गाव लोधीपूर सर्व्हे नं.- ४ , ५ , 

६ , ७ , ८ , ६१ , ६२ , ६३ , ६४ , ६५ , ६६ , 
६७ , ९ ३ , ९ ४ , ९ ५ , ९ ६ , ९ ७ , १० ९ , 
११० , १११ , ११२ , ११३ , ११४ , १०६ , 
१०७ , १०८ , १ ९ ६ , २३७ , २३८ , २३ ९ , 


, 


अ.क्र . 


गण 


भाग एक - अ ( म.उ.वि . ) - ३२-२अ 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ मध्य उप - विभाग , जून २ ९ , २०२१ / आषाढ ८ , शके १ ९ ४३ 


२ . 


अमरावती 


दर्यापूर 


गायवाडी 


२४० , २४१ , २४२ , २४३ , २४४ , २४५ , 

३५ , ३७ . 
( ५ ) महसुली गाव लेहगाव सर्व्हे नं.- २४६ , 

२४७ , २४८ , २४ ९ , २५० , २५१ , २५२ , 

२५६ , २६५ , २६६ . 
( १ ) महसुली गाव गणेशपूर सर्व्हे नं.- ५ , ६ , 

७ , ८ , ९ , १० , ११ , १२ , १३ , १४ , १५ , 
१६ , १७ , १८ , २१ , २२ , २३ , २४ , २५ , 
३४ , ५४ , ५५ , ५७ , ३३ , ३४ , ३५ , 
३६ , ३७ , ३८ , ३ ९ , ४० , ४६ , ४७ , 
४८ , ४ ९ , ५० , ५१ , ५२ , ५३ , ७६ , 
७७ , ७८ , ७ ९ , ८० , ८१ , ९ १ , ९ २ , ९ ३ , 
९ ४ , ९ ५ , ९ ६ , ९ ७ , ९ ८ , ९९ , १०० , 
१०१ , १३१ , ८ ९ , १०२ , १०३ , १०४ , 
१०५ , १०८ , १० ९ , ११० , १११ , ११२ , 
११३ , ११६ , ११७ , ११८ , ११ ९ , १२० , 

१२१ . 
( १ ) महसुली गाव शिवर सर्व्हे नं.- ९ चा काही 

भाग , १० चा काही भाग , ११ , १२ , १३ , 
१४ , १५ , १६ , १७ , १८ , १ ९ , २० , २१ , 
२२ , २३ , २४ , २५ , २६ , २७ , २८ , २ ९ . 


३ . 


अमरावती 


दर्यापूर 


रामतिर्थ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


लहुराज माळी ( भा.प्र.से. ) , 

शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ मध्य उप - विभाग , जून २ ९ , २०२१ / आषाढ ८ , 


शके १ ९ ४३ 


१३ 


RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT 
Bandhkam Bhavan , 25 , Marzban Path , Fort , 
Mumbai 400 001 , dated the 29th June 2021 . 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA ZILLA PARISHADS AND PANCHAYAT SAMITIES ACT , 1961 . 


No. ZPB2018 / C.R.76 / Daryapur ( 2 ) PR 5. — In exercise of the powers conferred by clause ( 6 ) of 
sub - section ( 1 ) of section 256 read with section 5 of the Maharashtra Zilla Parishads and 
Panchayat Samitis Act , 1961 ( Mah . V of 1962 ) , and of all other powers enabling it in this behalf , 
the Government of Maharashtra hereby excludes from the Daryapur Block of Amaravati District , 
the local areas specified in column ( 5 ) of the Schedule appended hereto , with effect from the day of 
29th June 2021 ; and for that purpose amends the Government Notification , Rural Development 
and Water Conservation Department , No.PSE - 1096 / CR - 114 / 05 , dated the 19th September 1996 
as follows , namely : 


In the Schedule appended to the said notification , in entry 23 relating to Amaravati District , 
against entry in column ( 3 ) relating to Daryapur Taluka , in column ( 4 ) , for the words " Daryapur 
Block " the following shall be substituted , namely : 


" Daryapur Block excluding the following local areas : 


( 1 ) Revenue Village Jahanpur Sr. Nos . - 2 , 3 , 4 , 5 , 31 , 44 , 45 ; 


( 2 ) Revenue Village Peth Itabarpur Sr. Nos.- 25 , 26 , 29 , 32 , 137 ; 


( 3 ) Revenue Village Chandur Sr. No. 139 ; 


( 4 ) Revenue Village Lodhipur Sr.Nos . - 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 61 , 62 , 63 , 64 , 65 , 66 , 67 , 93 , 94 , 95 , 96 , 97 , 
106 , 107 , 108 , 109 , 110 , 111 , 112 , 113 , 114 , 196 , 237 , 238 , 239 , 240 , 241 , 242 , 243 , 244 , 245 , 


> 


35 , 37 ; 


( 5 ) Revenue Village Lehagaon Sr.Nos . - 246 , 247 , 248 , 249 , 250 , 251 , 252 , 256 , 265 , 266 ; 


( 6 ) Revenue Village Ganeshpur Sr. Nos . - 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 21 , 22 , 
23 , 24 , 25 , 34 , 35 , 54 , 55 , 57 , 89 , 102 , 103 , 104 , 105 , 108 , 109 , 110 , 111 , 112 , 113 , 116 , 117 , 118 , 
119 , 120 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50 , 51 , 52 , 53 , 76 , 77 , 78 , 79 , 80 , 81 , 91 , 92 , 
93 , 94 , 95 , 96 , 97 , 98 , 99 , 100 , 101 , 131 , 121 ; 


( 7 ) Revenue Village Shivar Sr. Nos.- Some part of 9 , some part of 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 
17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 " . 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ मध्य उप - विभाग , जून २ ९ , २०२१ / आषाढ ८ , 


शके १ ९ ४३ 


SCHEDULE 


District 


Block 


Local areas 


Sr. 
No. 


Date of 
exclusion 


Electoral 
College 

( 4 ) 
Lehagaon 


( 1 ) 


( 3 ) 


( 2 ) 
Amaravati 


1 . 


Daryapur 


( 6 ) 
29th June 

2021 


( 5 ) 
( 1 ) Revenue Village Jahanpur 

Sr. Nos . - 2 , 3 , 4 , 5 , 31 , 44 , 

45 ; 
( 2 ) Revenue Village Peth 

Itabarpur Sr.Nos.- 25 , 26 , 

29 , 32 , 137 ; 
( 3 ) Revenue Village Chandur 

Sr. No. 139 ; 
( 4 ) Revenue Village Lodhipur 

Sr.Nos . - 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 61 , 62 , 
63 , 64 , 65 , 66 , 67 , 93 , 94 , 
95 , 96 , 97 , 109 , 110 , 111 , 
112 , 113 , 114 , 106 , 107 , 
108 , 196 , 237 , 238 , 239 , 
240 , 241 , 242 , 243 , 244 , 

245 , 35 , 37 ; 
( 5 ) Revenue Village Lehagaon 

Sr.Nos . - 246 , 247 , 248 , 249 , 
250 , 251 , 252 , 256 , 265 , 

266 . 
Revenue Village Ganeshpur 
Sr. Nos . - 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 
12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 21 , 
22 , 23 , 24 , 25 , 34 , 54 , 55 , 57 , 
33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 
46 , 47 , 48 , 49 , 50 , 51 , 52 , 53 , 
76 , 77 , 78 , 79 , 80 , 81 , 91 , 92 , 
93 , 94 , 95 , 96 , 97 , 98 , 99 , 100 , 
101 , 131 , 89 , 102 , 103 , 104 , 
105 , 108 , 109 , 110 , 111 , 112 , 
113 , 116 , 117 , 118 , 119 , 120 , 
121 . 
Revenue Village Shivar 
Sr. Nos . Some part of 9 , some 
part of 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 
16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 
24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 . 


2 . 


Amaravati 


Daryapur 


Gayavadi 


> 


3 . 


Amaravati 


Daryapur 


Ramtirth 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


LAHURAJ MALI ( I.A.S. ) , 
Deputy Secretary to Government . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ मध्य उप - विभाग , जून २ ९ , २०२१ / आषाढ ८ , 


शके १ ९ ४३ 


१५ 


ग्रामविकास विभाग 
बांधकाम भवन , २५ , मझबान पथ , फोर्ट , 
मुंबई ४०० ००१ , दिनांक २ ९ जून , २०२१ . 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम , १ ९ ६१ . 

क्रमांक झेडपीबी २०१८ / प्र.क्र . ७६ / दर्यापूर ( ३ ) /पं.रां.५ . -महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम ( सन १ ९ ५ ९ चा महा . अधिनियम - तीन ) 
यांचे कलम ४ चे पोट - कलम ( २ ) चा खंड ( ख ) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा आणि त्याबाबतीत महाराष्ट्र शासनास समर्थ 
करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून व भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २४३ चा खंड ( छ ) व त्यामध्ये वेळोवेळी करण्यात आलेल्या 
सुधारणांनुसार व संविधानाच्या भाग- IX च्या उद्देशार्थ आणि स्थायी समिती जिल्हा परिषद अमरावती , ग्रामपंचायत आणि ग्रामसभा , पेठ 
ईतबारपूर , गायवाडी , लेहगाव आणि शिवर यांच्याशी विचारविनिमय करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे , सोबत जोडलेल्या अनुसूचीच्या स्तंभ ( ३ ) 
मध्ये विनिर्दिष्ट केलेले ग्रामपंचायत पेठ ईतबारपूर , गायवाडी , लेहगाव आणि शिवर मधील स्थानिक क्षेत्र त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या 
दिनांकापासून गावाचा भाग म्हणून राहणार नाही असे जाहीर करीत आहे . 

अनुसूची 
महसुली गाव स्थानिक क्षेत्रे 

संपुष्टात आल्याचा 

दिनांक 


अ . 


गांव म्हणून 


क्र . 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


१ . 


सर्व्हे नं.- २ , ३ , ४ , ५ , ३१ , ४४ , ४५ . 


२ ९ जून २०२१ 


२ . 


जहानपूर . 

पेठ ईतबारपूर . 
३. | चांदुर . 
४. लोधीपूर . 


सर्वे नं . - २५ , २६ , २ ९ , ३२,१३७ . 
सर्व्हे नं . - १३ ९ . 
सर्व्हे नं.- ४ , ५ , ६ , ७ , ८ , ६१ , ६२ , ६३ , ६४ , ६५ , ६६ , ६७ , ९ ३ , ९ ४ , ९ ५ , ९ ६ , 
९ ७ , १० ९ , ११० , १११ , ११२ , ११३ , ११४ , १०६ , १०७ , १०८ , १ ९ ६ , २३७ , २३८ , 
२३ ९ , २४० , २४१ , २४२ , २४३ , २४४ , २४५ , ३५ , ३७ . 


५. | लेहगाव . 
६. | गणेशपूर 


सर्व्हे नं.- २४६ , २४७ , २४८ , २४ ९ , २५० , २५१ , २५२ , २५६ , २६५ , २६६ . 
सर्व्हे नं.- ५ , ६ , ७ , ८ , ९ , १० , ११ , १२ , १३ , १४ , १५ , १६ , १७ , १८ , २१ , २२ , २३ , 
२४ , २५ , ३४ , ५४ , ५५ , ५७ , ३३ , ३४ , ३५ , ३६ , ३७ , ३८ , ३ ९ , ४० , ४६ , ४७ , 
४८ , ४ ९ , ५० , ५१ , ५२ , ५३ , ७६ , ७७ , ७८ , ७ ९ , ८० , ८१ , ९ १ , ९ २ , ९ ३ , ९ ४ , 
९ ५ , ९ ६ , ९ ७ , ९ ८ , ९९ , १०० , १०१ , १३१ , ८ ९ , १०२ , १०३ , १०४ , १०५ , १०८ , १० ९ , 
११० , १११ , ११२ , ११३ , ११६ , ११७ , ११८ , ११ ९ , १२० , १२१ . 
शिवर सर्व्हे नं.- ९ चा काही भाग , १० चा काही भाग , ११ , १२ , १३ , १४ , १५ , १६ , 
१७ , १८ , १ ९ , २० , २१ , २२ , २३ , २४ , २५ , २६ , २७ , २८ , २ ९ . 


७ . 


शिवर 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


लहुराज माळी ( भा.प्र.से. ) , 

शासनाचे उप सचिव . 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ मध्य उप - विभाग , जून २ ९ , २०२१ / आषाढ ८ , 


शके १ ९ ४३ 


RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT 
Bandhkam Bhavan , 25 , Marzban Path , Fort , 
Mumbai 400 001 , dated the 29th June 2021 . 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA VILLAGE PANCHAYATS ACT . 


No. ZPB . 2018 / C.R.76 / Daryapur ( 3 ) PR 5. — In exercise of the powers conferred by clause ( b ) of 
sub - section ( 2 ) of section 4 of the Maharashtra Village Panchayats Act ( III of 1959 ) , read with 
clause ( g ) of article 243 of the Constitution of India , and of all other powers enabling it in that 
behalf , and in partial modification of all earlier notifications issued in that behalf , and after 
consultation with the Standing Committee of the Amaravati Zilla Parishad , Gramsabhas and 
Village Panchayats of Peth , Itabarpur , Shivar Lehagaon and Gayavadi in Amaravati District , the 
Government of Maharashtra , hereby declares that the local area specified in column ( 3 ) of the 
schedule appended hereto , comprising the Village Panchayats Peth Itabarpur , Shivar Lehagaon 
and Gayavadi as specified in column ( 2 ) thereof , shall cease to be the village , for the purposes of 
Part IX of the Constitution , with effect from the date shown in column ( 4 ) thereof . 

SCHEDULE 


Sr. 
No. 


Revenue village 


Local area 


Date of 
cessation 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


1 


Sr. Nos . - 2 , 3 , 4 , 5 , 31 , 44 , 45 . 
Sr. Nos . - 25 , 26 , 29 , 32 , 137 . 


( 4 ) 
29th June 

2021 


2 


Jahanpur . 
Peth Itabarpur . 
Chandur . 
Lodhipur . 


3 . 


Sr. No. - 139 . 


4 . 


5 . 


Lehagaon . 
Ganeshpur . 


6 . 


Sr. Nos . - 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 61 , 62 , 63 , 64 , 65 , 66 , 67 , 93 , 94 , 
95 , 96 , 97 , 109 , 110 , 111 , 112 , 113 , 114 , 106 , 107 , 108 , 
196 , 237 , 238 , 239 , 240 , 241 , 242 , 243 , 244 , 245 , 35 , 37 . 
Sr.Nos . - 246 , 247,248 , 249 , 250,251,252,256,265 , 266 . 
Sr. Nos . - 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 
21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 34 , 54 , 55 , 57 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 38 , 
39 , 40 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50 , 51 , 52 , 53 , 76 , 77 , 78 , 79 , 80 , 
81 , 91 , 92 , 93 , 94 , 95 , 96 , 97 , 98 , 99 , 100 , 101 , 131 , 89 , 
102 , 103 , 104 , 105 , 108 , 109 , 110 , 111 , 112 , 113 , 116 , 
117 , 118 , 119 , 120 , 121 . 
Sr.Nos . - Some part of 9 , some part of 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 
15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 . 


7 . 


Shivar . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


LAHURAJ MALI ( I.A.S. ) , 
Deputy Secretary to Government . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


